RNI No . MAHBIL / 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक ३२] 


गुरुवार, सप्टेंबर २२ , २०१६ / भाद्र ३१ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक ४४ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिची 
विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी नेमणक 


जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 

दिनांक १६ ऑगस्ट २०१६ 
क्रमांक गृह / का -१/ टे- ५/ विकाअ / वशी-१०/ २३५१० / २०१६. - उपोद्घातातील शासन निर्णय अ. क्र . १ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . महेंद्र कल्याणकर , जिल्हाधिकारी, ठाणे आता खालील नमूद केलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ठाणे 
जिल्ह्यातील गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त झालेल्या व्यक्तिची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती त्यांच्या 
वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत चालू राहील व वयाच्या ७० वर्षांनंतर त्यांना अनर्ह ठरविण्यात येईल. तसेच सदर व्यक्तिचीविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्या विरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास अथवा फौजदारी गुन्ह्याखाली शिक्षा झाली किंवा त्यांच्या विरुद्ध गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा 
नोंदविण्यात आला किंवा कोणत्याही न्यायालयाने त्यास नादार ( bankrupt ) जाहीर केल्यास सदरची नियुक्ती संपुष्टात येईल . 
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

साक्षांकनाचे काम. - साक्षांकनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या दस्तऐवजांचे साक्षांकन , पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि 
जिल्हादंडाधिकाऱ्याने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा दस्तऐवजांवर साक्षांकनाचा रबरी शिक्का उमटविणे. 

३. नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना साक्षांकनाचा रबरी शिक्का संबंधित तहसीलदार कार्यालयाकडून उपलब्ध 
करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित 
पोलीस आयुक्त / पोलीस केली जाईल त्यावेळी तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 

४. या आदेशाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील कामांबाबत 
कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही . 

५. प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशाठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तिने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तिस 
दाखवावे. तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचा फलक वास्तव्याच्या ठिकाणी लावावा . 

६. विशेष कार्यकारी पदाची मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात आल्यास सदर पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य 
संबंधित तहसीलदार यांच्या कार्यालयात तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वश्री संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील. 


भाग एक ( को.वि. पु.) ४४ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २२ , २०१६ / भाद्र ३१ , शके १९३८ 


अनुसूची 


नाव 


अ . क्र . 
(१ ) 


( २ ) 


_ 


3 


१ श्री . राहुल नाथा देठे ५( B)/ G -३, लॉर्ड शिवा पॅराडाईज ,बिर्ला कॉलेज रोड , कल्याण (प.), ता . जि . ठाणे । 
२ श्री . सुनिल शंकर पाटील, बी ०८ / १०४ , शांती विद्यानगरी, सिद्धी विनायक को - ऑप . हौ . सो. लि ., जी . सी . सी. क्लबजबळ, हटकेश , 

मिरा - भाईंदर रोड, मिरारोड ( पूर्व), ता . जि . ठाणे 
३ श्री . जगन्नाथ सयाजी तावडे, ३०४ , नीळकंठ दीप , भास्कर कॉलनी , नौपाडा , ठाणे (प.), ता . जि . ठाणे ४०० ६०२. 
४ श्री . रमेश एकनाथ यादव, पत्ता- C / ३, एस.टी . स्टाफ ऑफिसर्स क्वॉर्टर्स, वंदना सिनेमासमोर , मुंबई- आग्रा रोड, ठाणे (प.) ४०० ६०२ . 
५ श्री . संजय आनंद कारंडे, साईनाथ प्रसाद १/ ६, चोळेगाव संतवाडी, ठाकुर्ली ( पूर्व), ता. कल्याण, जि . ठाणे. 
६ श्री . हरिश्चंद्र राजाराम मोकाशी, चाळ नं . २७, खोली नं . १, संत ज्ञानेश्वर नगर , शंकर मंदीराजवळ, वागळे इस्टेट , ठाणे . 
७ सौ. स्नेहा गणेश आघारकर , ३ B, ४, अमर ज्योती सोसा., भक्ती मंदिर रोड, पाचपाखाडी, ठाणे (प.), ता. जि . ठाणे ४०० ६०१ . 
८ श्री . रामदास हंसाराम पाटील, “ श्रीसाईप्रसाद ”, प्लॉट नं . ५२- ब, सेक्टर २०, मु. नेरुळगाव, पो . नेरुळनोड- ३, बांचोळी मैदानजवळ , 

ता. जि . ठाणे, नवी मुंबई. 


9 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर, 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


